प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 
श्रीमती रमा जोशी, तहसिलदार 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. प्रतिनि-२०२४/प्र.क्र.१०३अ/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ जुले, २०२४ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन Seat: 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ च्या 
नियम -४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शा्तींना अधीन राहून श्रीमती रमा जोशी, 
तहसिलदार (संगायो sey), तहसिल कार्यालय, अमरावती यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई अंतर्गत शिबीर कार्यालय, सोलापूर येथे तहसिलदार संवर्गाच्या रिक्‍त पदावर ३ 
वर्षाच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. श्रीमती रमा जोशी, तहसिलदार कार्यरत असलेल्या तहसिलदार (संगायो Ber), तहसिल 
कार्यालय, अमरावती या पदावर अन्य अधिकारी यांची पदस्थापना होऊन ते रुजू झाल्यानंतर श्रीमती 
जोशी, तहसिलदार यांना सदर पदावरुन तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. 
३. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
अनुषंगाने श्रीमती रमा जोशी, तहसिलदार (संगायो शहर), तहसिल कार्यालय, अमरावती यांच्या सेवा 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहेत 
४. श्रीमती रमा जोशी, तहसिलदार यांनी तहसिलदार (संगायो शहर), तहसिल कार्यालय 
अमरावती या पदावरुन कार्यमुक्त झाल्यानंतर पुढील सूचनांसाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 
कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०७२६१७४९२३९३१९ असा आहे. हे 
शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
‘AND FORESTS DEPARTMENT, 


[36a0a6455652c60ea76104dd537113a9ca67ab14a315, 
b9cefc36fc9be291 548, hi 


postalCode=400032, 
serialNumber=704CB545C50221B15CDE7CCB8854E694C765DFB 
3A0240E891 EBFBS6EE79E3440, cn=AJIT SOPANRAO DESHMUKH 
12: 2024.07.26 18:04:03 +05'30' 


(अजित देशमुख) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
७ उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित 
मुंबई 
«७ विभागीय आयुक्त, पुणे/अमरावती. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०२४/प्र.क्र.१०३अ/ई-३ 
प्रत, 
» मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 
«७ प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचेमार्फत). 
«७ सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


